RNI No . MAHBIL 06425/ 13/ 1 / 2011 - TC 
Regn. No . L/ RNPIPNCE/ W -132/ 2013 
www .dgps .maharashtra . gov. in 


FREta 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५ , अंक - ४४ ] 


सोमवार , ऑक्टोबर १७, २०१६ / आश्विन २५ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे ९ 


असाधारण क्रमांक ४४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

परिशिष्ट - १० 
सांगली जिल्हा , खानापूर पंचायत समिती 


सूचना 
रानिआ /जिपपंस /२०१६ / प्र. क्र . १६ / का. ७/२०१६ . - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा अधिनियम ५) चे 
कलम १२ पोट - कलम (१) अन्वये, खानापूर पंचायत समितीच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी त्या जिल्हा परिषद क्षेत्रातील निवडणूक विभागाची 
व कलम ५८ ( १) ( अ) अन्वये, खानापूर पंचायत समितीमधील निर्वाचक गणांची रचना व एकूण सदस्य संख्या अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग तसेच स्त्रियांकरिता अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातील स्त्रियांसह राखून ठेवण्यात 
आलेले निवडणूक विभाग व निर्वाचक गण दर्शविणारा विभागीय आयुक्त , पुणे यांच्या क्रमांक साप्र ४/ जि . प.पं . स./ आरआर -२१२/ २०१६, दिनांक 
२३ सप्टेंबर २०१६ च्या आदेशाच्या मसुद्याची प्रत खाली दर्शविलेल्या ठिकाणी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे व अशी सूचना देण्यात येत आहे की , उक्त 
मसुदा जिल्हाधिकारी, सांगली यांच्याकडून त्या आदेशात नमूद केल्यानुसार दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१६ नंतर विचारात घेण्यात येईल . 


( १) जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयातील फलकावर 


( २) जिल्हा परिषद कार्यालयातील फलकावर 


(३) तहसीलदार , खानापूर - विटा यांचे कार्यालयातील फलकावर 


( ४) पंचायत समिती कार्यालयातील फलकावर 

२. आदेशाच्या मसुद्यास कुणाची हरकत किंवा सूचना असल्यास त्यासंबंधीची जी सकारण लेखी निवेदने जिल्हाधिकारी यांचेकडे दिनांक 
२७ ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत पोहोचतील त्यावर जिल्हाधिकारी विचार करतील. उपरोक्त तारखेनंतर जिल्हाधिकारी यांचेकडे आलेले निवेदन/ हरकत , 
सूचना इत्यादी विचारात घेतले जाणार नाहीत . 


शेखर गायकवाड , 
जिल्हाधिकारी, सांगली. 


सांगली, १७ ऑक्टोबर २०१६ . 


एच- ६१४ , भाग एक - अ ( असा.)(पु. वि.पु .)- ४४- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७, २०१६ / आश्विन २५, शके १९३८ 


परिशिष्ट - १२ ( अ ) 
( खानापूर पंचायत समिती -प्रारूप प्रभाग रचनेकरिता ) 

नमुना 

सांगली जिल्हा परिषद 
क्रमांक रानिआ /जि . प.पं. स ./ २०१६/ प्र. क्र . १६ / का - ७/ २०१६.-- राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक राज्य 
निवडणूक आयोगाची समक्रमांकाची दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ रोजीची अधिसूचना महाराष्ट्र अधिनियम , ५ च्या कलम ५८ पोट -कलम (१ ) खंड ( अ) 
खाली सांगली जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे खानापूर पंचायत समिती जितक्या निर्वाचक गणांमध्ये 
विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करीत आहे आणि त्या निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती 
व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांकरिता जागा राखून ठेवण्यात येत आहेत. ते निर्वाचक गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी 
( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निर्वाचक गण दर्शविणाऱ्या आदेशाचा 
प्रारूप मसुदा प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

२ . उक्त आदेशाचा मसुदा याद्वारे खानापूर पंचायत समिती क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत असून , सूचना देण्यात 
येत आहेत की , उक्त आदेशाचा मसुदा दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१६ नंतर जिल्हाधिकारी, सांगली विचारात घेतील . 

३. उक्त आदेशाच्या मसुद्यास, ज्या लोकांच्या काही हरकती असतील, त्यांनी त्या हरकती सकारण जिल्हाधिकारी सांगली यांच्याकडे दिनांक 
२७ ऑक्टोबर २०१६ किंवा तत्पूर्वी लेखी सादर कराव्यात. उक्त तारखेनंतर आलेल्या हरकती जिल्हाधिकारी विचारात घेणार नाहीत . 

आदेश 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ ( सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम , ५ ) चे कलम ९ (१) अन्वये राज्य 
निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ/जिपपंस - २०१६/प्र.क्र . १६ / का . ७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ आदेशान्वये व 
समक्रमांक रानिआ/जिपपंस- २०१६ / प्र. क्र . १६/ का - ७, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१६ चे आदेशान्वये त्यांनी सांगली जिल्हा परिषदेच्या बाबतीत खाली 
दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम , ५) चे कलम १२ चे पोट- कलम 
( २) अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक रानिआ /जिपपंस -२०१६/ प्र. क्र . १६/ का .- ७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ व समक्रमांक रानिआ/ 
जिपपंस- २०१६/प्र . क्र . १६/ का - ७, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१६ च्या पत्रान्वये त्यांनी खानापूर पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

१ . निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 
२. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
अ. अनुसूचित जाती 
ब . अनुसूचित जमाती 

निरंक 
क . नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

३. स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागा धरून ) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा 

४. उपरोक्त क्रमांक (३ ) पैकी वरील क्रमांक (२) मधील ( अ), (ब ), ( क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मगासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील . -- 
अ. अनुसूचित जाती 

निरंक 
ब . अनुसूचित जमाती 

निरंक 
क . नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
५. सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 


०१ 


०२ 


०३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- - पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७, २०१६ / आश्विन २५, शके १९३८ 


३ 


२. त्याअर्थी, आता राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ/जिपपंस - २०१६/प्र. क्र .१६/ का .- ७, दिनांक १८ 
ऑगस्ट २०१६ व समक्रमांक रानिआ /जिपपंस - २०१६/प्र. क्र . १६ / का - ७, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१६ पत्रान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९९६ ( सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम , ५) चा कलम ५२ चे पोट-कलम (१) खंड ( अ) 
खाली मी , शेखर गायकवाड , सांगली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणांत विभागण्यात येईल त्या 
निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , ज्या निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून 
ठेवण्यात येतील, ते निवडणूक विभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
गटाचे नाव तालुक्याचे नाव निर्वाचक गणाचा 

प्रदेशाची व्याप्ती 

अनुसूचित जाती/ अनुसूचित 
क्रमांक व नाव 

जमाती / नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग व स्त्रियांकरिता 

राखीव जागा 


१४ - नागेवाडी 


खानापूर 


२७-नागेवाडी 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


ormoooovo 


निरंक 


२८ -गार्डी 


सर्वसाधारण स्त्री 


( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

वलखड 
माहुली 
भेंडवडे 
राजधानी भेंडवडे 
चिखलहोळ 
भाकुचीवाडी 
नागेवाडी 
हिंगणगादे 

घानवड 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट 

असलेले क्षेत्र. 
ब १ ) 

( ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

भिकवडी बु. 
वेजेगाव 
वाळुज 
जोधळखिंडी 
रेणावी 
वासुंबे 
देवनगर 
सांगोले 
भांबर्डे 
साळशिंगे 

गार्डी 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट 
___ असलेले क्षेत्र. 
ब १ ) 

निरंक 


ormsoowoooooo 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक -अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७, २०१६ / आश्विन २५ , शके १९३८ 


अनुसूची-- चालू 


३ 


१५-लेंगरे 


२९ - लेंगरे 


अनुसूचित जाती 


( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मयादेत 

समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
अ) १ ) 

देविखिंडी 
मादळमुठी 


भुड 


० 
GMSc 
wwe 


ॐ 


लेंगरे 
रेवणगाव 
धोंडगेवाडी 
घोटी खु. 
पोसेवाडी 
ऐनवाडी 
जखिनवाडी 
गोरेवाडी 

जाधववाडी 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट 

असलेले क्षेत्र . 
ब १ ) 

निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

बलवडी खा 
मेंगानवाडी 
बेनापुर 
सुलतानगादे 


३० - करंजे 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्री 


- 


r 


r» 


मुलाणवाडी 


भडकेवाडी 
शेंडगेवाडी 
धोंडेवाडी 


मोही 


० 


कुसबावडे 


१६ - भाळवणी 


३१ - पारे 


सर्वसाधारण स्त्री 


करंजे 
हिवरे 
पळशी 

ताडाचीवाडी 
१४ 

बानुरगड 
(ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट 

असलेले क्षेत्र. 
ब १ ) 

( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

ढवळेश्वर 
कळंबी 
खंबाळे भा 
कार्वे 
मंगरुळ 
बामणी 
चिंचणी मं . 
कुर्ली 
पारे 


अ ) 


6 
. 
Acn 
cw 
- 
. 


घोटी बु. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ , २०१६ / आश्विन २५ , शके १९३८ ५ 

अनुसूची--चालू 

४ 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट 

असलेले क्षेत्र. 
ब १ ) 

घाडगेवाडी 
३२ - भाळवणी 

( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत सर्वसाधारण 

समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
अ) १ ) 

पंचशिलनगर 
भाळवणी 
कमळापुर 
जाधवनगर 
बलवडी भा . 
तांदुळवाडी 
वाझर 

आळसंद 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट 

असलेले क्षेत्र . 
ब १ ) निरंक 

शेखर गायकवाड, 
सांगली, १७ ऑक्टोबर २०१६. 

जिल्हाधिकारी, सांगली. 


armsoowou 


परिशिष्ट - १० 
सांगली जिल्हा, कडेगाव पंचायत समिती 


सूचना 


रानिआ /जिपपंस/ २०१६/प्र.क्र. १६ / का .७/ २०१६ . – महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा अधिनियम ५) चे 
कलम १२ पोट -कलम ( १) अन्वये सांगली जिल्हा परिषद व कडेगाव पंचायत समितीच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी त्या जिल्हा परिषद 
क्षेत्रातील निवडणूक विभागाची व कलम ५८ (१) ( अ) अन्वये , कडेगाव पंचायत समितीमधील निर्वाचक गणांची रचना व एकूण सदस्य संख्या अनुसूचित 
जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग तसेच स्त्रियांकरिता अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातील 
स्त्रियांसह राखून ठेवण्यात आलेले निवडणूक विभाग व निर्वाचक गण दर्शविणारा विभागीय आयुक्त , पुणे यांच्या क्रमांक साप्र ४/ जि . प. पं. स./ आरआर 
२१३ / २०१६ , दिनांक २३ सप्टेंबर २०१६ च्या आदेशाच्या मसुद्याची प्रत खाली दर्शविलेल्या ठिकाणी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे व अशी सूचना देण्यात 
येत आहे की , उक्त मसुदा जिल्हाधिकारी , सांगली यांच्याकडून त्या आदेशात नमूद केल्यानुसार दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१६ नंतर विचारात घेण्यात 
येईल . 


(१) जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयातील फलकावर 


( २) जिल्हा परिषद कार्यालयातील फलकावर 


(३) तहसीलदार , कडेगाव यांचेकार्यालयातील फलकावर 
( ४) पंचायत समिती कार्यालयातील फलकावर 


२. आदेशाच्या मसुद्यास कुणाची हरकत किंवा सूचना असल्यास त्यासंबंधीची जी सकारण लेखी निवेदने जिल्हाधिकारी यांचेकडेदिनांक 
२७ ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत पोहोचतील त्यावर जिल्हाधिकारी विचार करतील . उपरोक्त तारखेनंतर जिल्हाधिकारी यांचेकडे आलेले निवेदन/ हरकत , 
सूचना इत्यादी विचारात घेतले जाणार नाहीत . 


शेखर गायकवाड , 
जिल्हाधिकारी , सांगली. 


सांगली, १७ ऑक्टोबर २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७, २०१६ / आश्विन २५, शके १९३८ 


परिशिष्ट - १२ ( अ ) 
( कडेगाव पंचायत समिती-प्रारूप प्रभाग रचनेकरिता ) 

नमुना 

सांगली जिल्हा परिषद 
क्रमांक रानिआ /जि. प.पं. स./ २०१६ /प्र. क्र. १६ / का - ७/ २०१६ .-- राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ / 
जिपपंस/ २०१६/ प्र. क्र . १६ / का - ७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ व राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ/जिपपंस / 
२०१६ /प्र . क्र . १६ / का - ७, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१६ च्या सुधारित कार्यक्रमानुसार अधिसूचना महाराष्ट्र अधिनियम , ५ च्या कलम ५८ पोट- कलम (१ ) 
खंड ( ) खाली सांगली जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे कडेगाव पंचायत समिती जितक्या निर्वाचक 
गणांमध्ये विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करीत आहे आणि त्या निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांकरिता जागा राखून ठेवण्यात येत आहेत . ते निर्वाचक गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी 
( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निर्वाचक गण दर्शविणाऱ्या आदेशाचा 
प्रारूप मसुदा प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

२ . उक्त आदेशाचा मसुदा याद्वारे कडेगाव पंचायत समिती क्षेत्रातील सर्वरहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत असून , सूचना देण्यात 
येत आहेत की , उक्त आदेशाचा मसुदा दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१६ नंतर जिल्हाधिकारी, सांगली विचारात घेतील . 

३. उक्त आदेशाच्या मसुद्यास, ज्या लोकांच्या काही हरकती असतील, त्यांनी त्या हरकती सकारण जिल्हाधिकारी, सांगली यांच्याकडेदिनांक 
२७ ऑक्टोबर २०१६ किंवा तत्पूर्वी लेखी सादर कराव्यात. उक्त तारखेनंतर आलेल्या हरकती जिल्हाधिकारी विचारात घेणार नाहीत. 


आदेश 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम , ५) चा कलम ९ (१ ) अन्वये राज्य 
निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ /जिपपंस - २०१६ /प्र.क्र . १६/ का. ७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ आदेशान्वये व 
समक्रमांक रानिआ/जिपपंस - २०१६ / प्र. क्र . १६/ का - ७, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१६ चे आदेशान्वये त्यांनी सांगली जिल्हा परिषदेच्या बाबतीत खाली 
दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम , ५) चे कलम १२ चे पोट- कलम 
( २) अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक रानिआ/जिपपंस - २०१६ /प्र.क्र . १६ / का . ७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ व समक्रमांक रानिआ / 
जिपपंस- २०१६/प्र. क्र . १६/ का - ७, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१६ च्या पत्रान्वये त्यांनी कडेगाव पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग याच्यासाठी राखून ठेवलेल्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

१. निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 
२. अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
अ . अनुसूचित जाती 
ब . अनुसूचित जमाती 
क . नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

३. स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागा धरून ) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा 

४. उपरोक्त क्रमांक (३) पैकी वरील क्रमांक (२) मधील ( अ), (ब), ( क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मगासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील . -- 

अ . अनुसूचित जाती 
ब . अनुसूचित जमाती 
क . नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
५. सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- - पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७, २०१६ / आश्विन २५, शके १९३८ 


७ 


२ . ज्याअर्थी, आता राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ /जिपपंस-२०१६/प्र . क्र . १६/ का. ७, दिनांक १८ 
ऑगस्ट २०१६ व समक्रमांक रानिआ/जिपपंस -२०१६ / प्र. क्र . १६ / का - ७, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१६ पत्रान्वये प्रदान न केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९९६ ( सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम, ५) च्या कलम ५२ चे पोट - कलम (१) खंड 
( अ) खाली मी , शेखर गायकवाड, सांगली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणांत विभागण्यात येईल त्या 
निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , ज्या निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून 
ठेवण्यात येतील , ते निवडणूक विभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
तालुका पंचायत समिती प्रदेशाची व्याप्ती 

अनुसूचित जाती / अनुसूचित 
निर्वाचक गणाचे 

जमाती/ नागरिकांचा मागासवर्ग 
क्रमांक व नाव 

प्रवर्ग व स्त्रियांकरिता 

राखीव जागा 
१ 

४ 
कडेगांव ३३ - शाळगांव ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत 

सर्वसाधारण महिला 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
रेनुशेवाडी 
विहापूर 
करांडेवाडी 
शाळगांव 
बोंबाळेवाडी 


रायगाव 


येडे 


बेलवडे 
निमसोड 
सासपडे 
( ब ) खालील गावाच्या मर्यादित 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
वांग रेठरे 
( ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
तडसर 
हिंगणगाव खुर्द 


३४ - तडसर 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


नेर्ली 


अपशिंगे 
कोतवडे 
खंबाळे औंध 
शिवाजीनगर 
( ब) खालील गावाच्या मर्यादेत 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७, २०१६ / आश्विन २५ , शके १९३८ 


अनुसूची--चालू 


३ 


३५ -हिंगणगाव बु. 


सर्वसाधारण 


( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
खेराडे विटा 
कोतिज 
भिकवडी खुर्द 
तोंडोली 
उपाळे मायणी 
उपाळे वांगी 
हिंगणगाव बु. 
ढाणेवाडी 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
कडेपूर 
अमरापूर 
चिखली 
सोहोली 


३६- कडेपूर 


सर्वसाधारण महिला 


हणमंत वडीये 


३७- नेवरी 


( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
तुपेवाडी खे 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
नेवरी 
आंबेगाव 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
( महिला) 


येतगाव 
तुपेवाडी ये 
कान्हरवाडी 
खेराडे वांगी 
येवलेवाडी 
वडीये रायबाग प्रभाग क्र . ४ 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ , २०१६ / आश्विन २५ , शके १९३८ 


९ 


my 


३८ - वांगी 


अनुसूचित जाती 


३९ -चिंचणी 


सर्वसाधारण 


अनुसूची-- चालू 

४ 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
वांगी 
शेळकबाव 
शिवणी 
वडीये रायबाग प्रभाग क्र . 
१, २, ३ 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
अंबक 
चिंचणी 
पाडळी 
सोनकिरे 
सोनसळ 
शिरसगांव 
वाजेगाव 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
देवराष्ट्र 
कुंभारगाव 
रामापूर 
मो . वडगाव 
आसद 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादित 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
निरंक 


४०- देवराष्ट्र 


सर्व साधारण महिला 


शेखर गायकवाड , 
जिल्हाधिकारी, सांगली . 


सांगली, १७ ऑक्टोबर २०१६ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


